भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने 
/ बदलीने होणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.एएफओ- २०२३/प्र.क्र. ०४/फ-७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा : महसूल व वन विभाग, शासन आदेश, समक्रमांक, दि. २१.०२.२०२३ 


शुध्दीपत्रक : - 

उपरोक्त शासन आदेशातील अनुक्रमांक १ व ५ येथील रकाना क्रमांक ४ व ५ HE सुधारणा 
करण्यात येत असून पुढील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 

शासन आदेशा दिनांक 29.02.2023 मधील नमुद तक्त्यामधील रकाना क्रमांक ४ व ५ 
पुढील प्रमाणे आहे. 


अ. श्रेणी अधिका-याचे नाव व । पदस्थापनेचे पद अभिप्राय 
क्र. पदनाम 
Ea 2 3 fk ५ 
i अपर प्रधान | श्री. एस. व्ही. रामाराव | अपर प्रधान अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या 
मुख्य (१९९८), मुख्य मुख्य वनसंरक्षक | श्रेणीत (पे मेट्रीक्स मधील स्तर 
वनसंरक्षक । वनसंरक्षक (प्रादेशिक), | (कांदळवन कक्ष), | 94), पदोन्नतीने, रिक्‍त पदी 
ठाणे मुंबई पदस्थापना 
4 श्री. आनंद रेड्डी येललु उप वनसंरक्षक । प्रशासकीय कारणास्तव, रिक्‍त 
(२०१८), उप वनसंरक्षक | (वन संधारण), | पदी पदस्थापना 
(प्रादेशिक), यवतमाळ । नागपूर 
त्या ऐवजी तो पुढीलप्रमाणे सुधारित करून वाचण्यात यावा. 
अ. श्रेणी अधिका-याचे नाव व । पदस्थापनेचे पद अभिप्राय 
क्र. पदनाम 
a २ ३ 1 a & 
| अपर प्रधान | श्री. एस. व्ही. रामाराव | अपर प्रधान अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक या 
मुख्य (१९९८), मुख्य मुख्य वनसंरक्षक | श्रेणीत (पे मेट्रीक्स मधील स्तर 
वनसंरक्षक । वनसंरक्षक (प्रादेशिक), | (कांदळवन कक्ष), | 94), पदोन्नतीने, भावसे (संवर्ग) 
ठाणे मुंबई नियम १९६६ च्या नियम ४(२) 
अन्वये मुख्य वनसंरक्षक 
(कांदळवन कक्ष), मुंबई हे पद 
अस्थागित ठेवून अपर प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई 
हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात 
संवर्गात जोडून त्या पदावर 
पदस्थापना 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एएफओ- २०२३/प्र.क्र. ०४/फ-७ 


ण्य 


उपवनसंर 
क्षक 


श्री. आनंद रेड्डी UZ 
(२०१८), उप वनसंरक्षक 
(प्रादेशिक), यवतमाळ 


उप वनसंरक्षक 
(वन संवर्धन), 
नागपूर 


भावसे (संवर्ग नियम क्र. ४(२) 
अन्वये मुख्य वन वनसंरक्षक (वन 
संवर्धन), नागपूर हे पद अस्थागित 
ठेवून उप वनसंरक्षक (वन 
संवर्धन), नागपूर हे पद तात्पुरत्या 
स्वरूपात सवंर्गात जोडल्यामुळे, 
रिक्‍त पदावर पदस्थापना 


सदर शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२२१३२८२७२९१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत:- 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 


. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 


MALLIKARJUNA 
GURUSHANTHAPPA 


Cc WwW A -5 


. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
. मा. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


(मल्लीकार्जुन जी) 


मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


७. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


८. व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या., नागपूर 
९. सर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक / मुख्य वनसंरक्षक / 


वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक 


१०. संबधित अधिकारी/संबधित कार्यालये 


११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


